शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक: प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 
दि. १३-०१-२०२० ते १८-०१-२०२० सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि. २०-०१-२०२० ते २५-०१-२०२० हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दि. २७-०१-२०२० ते ०१-०२-२०२० मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०२० 

प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 


संदर्भ :-१) एएससी-१५१५/प्र.क्र.१२५/१४-अ, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१५ 
2) प्रशि.शाखा/रा.प्र./कावि/१०६३/२०१९-२०, दिनांक 29-92-2098 

महोदय, 

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांनी 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील दिनांक २१-१२-२०१९ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत सहा दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 
टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ नुसार विहीत केळे आहे. त्यानुसार 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक पदावरुन सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नत व लिपिक- 
टंकलेखक पदावरुन मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदोन्नत सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती-४४४६०२ या संस्थेमार्फत 
खालील कालावधीमध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. सदरहू प्रशिक्षण 
कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी प्रशिक्षण काळावधीसह “परिशिष्ट” 
निहाय सोबत जोडली आहे. 


प्रशिक्षण कालावधी सहायक कक्ष परिशिष्ट 
अधिकाऱ्यांची संख्या 
दिनांक १३-०१-२०२० ते १८.०१.२०२० ६० परिशिष्ट - “अ 
दिनांक २०-०१-२०२० ते २५-०१-२०२० ६० परिशिष्ट - “ब” 
दिनांक २७-०१-२०२० ते ०१-०२.२०२० ६० परिशिष्ट - “क” 


२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. या 
विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३.५.२०१५ नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास प्रशिक्षणास उपस्थित 
राहणे/पाठविणे शक्‍य नसल्यास त्यांच्याऐवजी अन्य तुकडी (परिशिष्ट "अ", परिशिष्ट "ब" व परिशिष्ट 
"क") मधील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास आप-आपसात अदला बदल करुन पाठविण्याची जबाबदारी 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


विभागाची राहिल. या तीन कालावधीतच पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्यामुळे, सर्व 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पुर्ण होणे जरुरीचे आहे. प्रशिक्षणातून 
सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. सदरहू 
उमेदवाराचा पुढील तुकडीसाठी विचार केला जाणार नाही. सदरहू सहायक कक्ष अधिकारी प्रशिक्षणास 
उपस्थित राहिले नसल्याची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात येईल व प्रशिक्षणधोरणानुसार पुढील 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

३. विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्‍्तीवर/मंत्री आस्थापनेवर कार्यरत आहेत 
त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित 
कार्यालयास देण्यात याव्यात. 

४. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने 
तात्काळ प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. तसेच सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षण 
दरम्यान शिकवलेल्या बाबीचे लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल याबाबतच्या सूचना सुध्दा 
संबंधित विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 


प्‌. खालील कालावधीतील प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणासाठी विभागाने रकाना ४ मधील दिनांकास 
कार्यमुक्त करावे. तसेच नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे 


अ.क्र परिशिष्ट प्रशिक्षण कालावधीसाठी विभागाने प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याचा दिनांक 
निव २ ३ a Sa 
2a | परिशिष्ट "अ" | दि. 93-09-2020 ते 42-09-20 दि. १०-०१-२०२० (म.न) 
२ परिशिष्ट "ब" । दि. २०-०१-२०२० ते २५-०१-२०२० दि. १८-०१-२०२० (म.नै) 
३ परिशिष्ट "क दि. २७-०१-२०२० ते ०१-०२-२०२० दि. २४-०१-२०२०(म.न) 


६ डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, यांनी 
दिनांक ०४-०१-२०२० च्या पत्रान्वये पुढीलप्रमाणे कळविले आहे. "प्रशिक्षणार्थी यांच्यासाठी सदरहू 
संस्थेमार्फत निवास व भोजन व्यवस्था प्रबोधिनीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र स्पोर्ट शू, कॅप, 
गॉगल, टॉर्च, वॉटर बॉटल, पाठीला लटकवता येईल अशी बँग (रॅकसॅक) सुध्दा सोबत आणावी. तसेच 
सर्व प्रशिक्षणार्थी यांनी आवश्‍यक साहित्य आपणांस क्षेत्रीय भेटीच्या वेळी उपयोगी पडेल. योग व खेळ 
करीता आवश्‍यक असा पोशाख सोबत आणावा. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये पेनड्राईव्ह सोबत आणावा. 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे 
येताना प्रशिक्षणार्थीनां बडनेरा रेल्वे स्टेशनला Gao तर अमरावती बसस्थानक १० कि.मी. 
अंतरावर आहे. बडनेरा मधून बसने किंवा ऑटोने अमरावती बसस्थानकावर यावे व येथून प्रबोधिनी ३ 
कि.मी.अंतरावर आहे. अमरावती रेल्वे स्थानकावरुन प्रबोधिनी ४ कि.मी.अंतरावर आहे. खाजगी बसने 
अमरावती येणार असाल तर Welcome Point नागपूर रोड, येथे उतरावे. तेथून ऑटोने प्रबोधिनीस 
येता येईल. (३ कि.मी.). सदरहू प्रशिक्षण संस्थेस उमेदवारांना पोहचणे सोईस्कर व्हावे म्हणून सदरहू 
संस्थेचा नकाशा सोबत जोडण्यात येत आहेत." त्याप्रमाणे सर्व प्रशिक्षणार्थीनी प्रशिक्षणासाठी जातेवेळी 
योग्य ती काळजी घ्यावी. 

७. सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना विभागाने कार्यमुक्त केल्याची आदेशाची एक प्रत डॉ. 
पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती संत गाडगेबाबा 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र. ३/१४-अ 


विद्यापीठ रोड, अमरावती-४४४६०२ तसेच या कार्यासनास (vrishali.ohingarde@nic.in) या ई-मेल वर 
पाठविण्यात यावी. 


Cs सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०७१२४८२९२४०७ असा आहे. सदरहू आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


शी Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

G चै] चै al a al DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = General Administration 


B h | mrao G Urav _ Department 


Date: 2020.01.07 12:39:06 +05'30' 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे. 
२) संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण, अमरावती, संत 
गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती-४४४६०२ 
3) सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, डॉ. पंजाबराव carga विदर्भ प्रशासकीय व 
विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, 
अमरावती-४४४६०२ 
४) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अवर सचिव (का. 92-3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) संग्रहार्थ/सा.प्र.वि-का.१४-अ 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


परिशिष्ट- “अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


स्थळ 


दि.१३-०१-२०२० ते १८-०१-२०२० 


संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, 
अमरावती-४४४६०२ दुरध्वनी क्रमांक ०७२१-२६६८१७६ 
ई-मेल :- amravatiprabpdhini@gmail.com 


संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक : 


प्रबोधिनी मध्ये पोहचण्यासाठी Artest तसेच आगाऊ 
कल्पना, श्री. अमोल कोंडे, वसतीगृह तथा आवार व्यवस्थापक 
यांना द्यावी. त्यांचे भ्रमणध्वनी क्र.२४२३४५६८१९ 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ.क्र. श्री/श्रीमती सहायकाचे नांव विभागाचे नांव 

| ie . श्रीमती श.सु.रोलार सामान्य प्रशासन विभाग 

२. | att भ.बा.आरेकर 

३. | श्रीमती कुं.सु.पायघन 

४. श्री रा.दु.निखारे 

५. श्री मु.न.निकम गृह विभाग 

६. श्री म.का.मोरे 

७. श्री सं.भा.सकपाळ 
श्री हे.श.लेदाडे महसूल व वन विभाग 
श्री नि.चं.गवाणकर 

| 90.) . श्री शा.सि.पवार 

| 99] श्री अ.म.गिजये 

१२. | श्री अ.ध.पवार कृषि व पदुम विभाग 

१३. | श्री म.चि.वालदे 

१४. | श्रीमती न.सं.वायंगणकर 

१५. श्री प्र.ना.धुरी शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

१६. | श्रीमती अ.र.मोरे 

१७. | श्री प्र.मो.सावंत 

१८. | श्री चं.स.हगवणे नगर विकास विभाग 

१९. | श्री उ.कृ.घोडे 

२०. | श्रीमती वि.शां.साळुंके वित्त विभाग 

२१. | श्रीमती अ.दि.कळविकट्टे 

22. श्री ना.वि.नाडणकर 

२३. | श्रीमती वै.अ.दाबके 

२४. श्री मो.हु.फ.मो.नाईक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


२५. | श्रीमती सो.चं.पवार सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

२६.|श्री जॅ.सा.डिसोझा 

२७. | श्रीमती सु.तु.खोत 

२८. श्री वि.वा.कांबळी 

२९. श्री ज.सु.कुलकरणी जलसंपदा विभाग 

३०. | श्रीमती मि.सु.भगत 

३१. | श्रीमती फ.जा.डांगे 

३२. श्री वि.स.सावे 

३३. | श्रीमती र.र.सावंत 

३४. श्री उ.सा.साळगावकर 

३५. | श्रीमती प.अ.कदम 

३६. श्री प्रतशि.नाईक विधी व न्याय विभाग 

३७. | श्रीमती दि.सं.जाधव 

३८. श्री सं.बा.कदम 

३९. श्री अ.ग.शिधये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

४०. श्री ह.बा.मोरे 

४१. | श्रीमती नि.रा.जाधव 

४२. | श्रीमती गौ.रा.नौकुडकर ग्राम विकास विभाग 

४३. | श्रीमती वि.नि.शोट्टी 

४४. | श्रीमती र.सं.सावंत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 

४५. श्री fe ate संरक्षण विभाग 

४६. | श्रीमती स्व.प्र.सावंत नियोजन विभाग 

४७. | श्रीमती सा.सु.जगदाळे 

४८. श्री गो.स.नव्हाळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 

४९. श्री सु.बा.जावळे गृहनिर्माण विभाग 

५०. | श्रीमती प्र.प्र.सावंत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

५१. | श्रीमती शि.व्यंघरत सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

42. श्री पं.ल.कोडापे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 

५३. | श्रीमती आ.झ. खान आदिवासी विकास विभाग 

gy. | sit मोहम्मद वलीउद्दीन 

५५. | श्रीमती शि.रा.तरे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

५६. श्री श.वि.जाधव उच्च व तंत्राशिक्षण विभाग 

५७. श्री प्र.भि.पुजारे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 

५८.|श्री FTA अल्पसंख्याक विकास विभाग 

५९. श्री के.शां.जोझी मराठी भाषा विभाग 

६०. श्री र.गो.वाघरे मृद व जलसंधारण विभाग 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


परिशिष्ट- “ब” 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


स्थळ 


दि.२०-०१-२०२० ते २५-०१-२०२० 


संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, 
अमरावती-४४४६०२ दुरध्वनी क्रमांक ०७२१-२६६८१७६ 
ई-मेल :- amravatiprabpdhini@gmail.com 


संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक : 


प्रबोधिनी मध्ये पोहचण्यासाठी Artest तसेच आगाऊ 
कल्पना, श्री. अमोल कोंडे, वसतीगृह तथा आवार व्यवस्थापक 
यांना द्यावी. त्यांचे भ्रमणध्वनी क्र.९४२३४५६८१९ 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ.क्र. । श्री/श्रीमती सहायकाचे नांव विभागाचे नांव 
| =e . | श्रीमती मि.रा.बाबडी सामान्य प्रशासन विभाग 
2. श्री पं.स.सावंत 
3. श्री गि.ग.सुर्व 
४. श्री र.वा.सरफरे 
५. श्री सु.रा.पेडणेकर 
६. श्री त.मि.र.बेग गृह विभाग 
७. श्री म.दे.पाठक 
श्री हे.द.परब 
श्रीमती सो.प्र.जेठवा 
| do. | ait वि.प्र.वाघधरे महसूल व वन विभाग 
बिझी १. श्री श्री.रा.पल्हाडे 
१२. | श्री शां. आ.खुटवड 
१३. श्री वि.पं.शेट्ये 
१४. | श्रीमती अ.ला.सावंत 
१५. श्री स.द.घाटावकर कृषि व पदुम विभाग 
१६. श्री र.गु.शिदे 
१७. | श्रीमती सु.उ.सावंत 
१८. | श्रीमती पू.प्र.वाघमारे शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१९. | श्रीमती उ.म.कोळंबकर 
२०. श्री प्र.ज.पेडणेकर नगर विकास विभाग 
२१. श्री जा.हु.अ.नाखवा 
२२. श्री सं.ऱां.शेळके 
२३. | श्रीमती श्वे.सं. राणे वित्त विभाग 
२४. | श्रीमती प्र.चे.शेट्ये 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


२५. | श्रीमती पु.ज्ञा.देसाई 

२६. श्री दे.शं.मोरे 

२७. | श्रीमती स.सु.चव्हाण 

२८. श्री सं.ना.खैरकर 

२९. श्री दा.मो.दुहीजोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

३०. | श्रीमती म.म.तटकरे 

३१. श्री ल.अ.शर्मा जलसंपदा विभाग 

३२.। श्रीमती दी.दि.नाकते 

३३. | aft अ.ग.देसाई 

३४. | श्रीमती श्र.ग.गडदे 

३५. श्री रो.ना.राऊत 

३६. | aft वि.वि.फर्नाडिस 

३७. | श्रीमती शु.सं.मुळीक 

३८. श्री प्र.रा.खंदारे विधी व न्याय विभाग 

३९. | श्रीमती मु.सं.कुलकर्णी 

४०. | श्रीमती र.रा.वेंगुळेकर 

४१. श्री म.सि.जाधव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

४२. | श्रीमती शा.शा.माने 

४३. श्री स.अ.गावडे ग्राम विकास विभाग 

४४. | श्रीमती गी.श.दळवी 

४५. | श्रीमती प्र.व.साळवे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 

४६. श्री भू.दा.केणी संरक्षण विभाग 

४७. | श्रीमती स्मि.प्रि.भालेराव नियोजन विभाग 

४८. श्री नि.य.तुरबाडकर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 

४९. श्री अ.हि.बेडकुळे विभाग 

५०. | aff अ.ना.लाहोरे गृहनिर्माण विभाग 

५१. श्री द.के.गिरी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

५२. श्री नि.मा.सांगळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

५३. श्री अ.मा.गोपतवार आदिवासी विकास विभाग 

५४. | श्रीमती छा. र. हिरे पर्यावरण विभाग 

५५. श्री आ.शां.शिरसाट सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

५६. श्री वि.दि.मेळेकर 

५७. | श्रीमती पु.ग.ळांजेकर उच्च व तंत्राशिक्षण विभाग 

५८. | aff सु.वि.अमृते इतर मागासवर्ग, सामजिक व 

५९. | श्रीमती शु.शि.कुलकर्णी शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त 
जाती भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 

६०. श्री ह.म.बोरकर मृद व जलसंधारण विभाग 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


परिशिष्ट- “क” 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित 


पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


स्थळ 


दि.२७-०१-२०२० ते ०१-०२-२०२० 


संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, 
अमरावती-४४४६०२ दुरध्वनी क्रमांक ०9७२१-२६६८१७६ 
ई-मेल :- amravatiprabpdhini@gmail.com 


संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक : 


प्रबोधिनी मध्ये पोहचण्यासाठी मार्गदर्शक तसेच आगाऊ कल्पना, 
श्री. अमोल कोंडे, वसतीगृह तथा आवार व्यवस्थापक यांना द्यावी. 
त्यांचे भ्रमणध्वनी क्र.२४२३४५६८१९ 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ.क्र. | श्री/श्रीमती सहायकाचे नांव विभागाचे नांव 

a . श्री कि.पां.देडापांडे सामान्य प्रशासन विभाग 
2. श्री ध.रा.अवधूत 
3. श्री स.द.सागवेकर 
४. श्री अ.तु.नाकते 
५. श्री ल.तु.तरे 
६. | श्रीमती ज्यो.हे.नवलकर 
७. | श्रीमती प्र.प्र.बांबुळकर 

श्री दा.मो.चौधरी 

श्रीमती वं.प्र.कांबळे गृह विभाग 
| do. | ait सु.रा.मोरे 
0 ae) १.| श्री रा.के.नाईक 
१२. | श्री र.ब.सुरळकर 
१३. | श्रीमती री.रा.पेडुरकर महसूल व वन विभाग 
१४. श्री प्र.भा.किणी 
१५. | श्री प्र.गु.शाहारे 
१६. श्री ज.शि.शेटये 
१७. | श्रीमती वं.शं.गुरव 
१८. श्री प्र.गो.भांबिड 
१९. श्री प्र.भ.सावंत 
२०. श्री रा.द.नाडकर्णी कृषि व पदुम विभाग 
२१. श्री ग्या.मा.पवार 
२२. | श्रीमती म.ग.घाग 
२३. श्री सं.अ.धाईंजे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२४. श्री सं.भा.गभाले 
२५. श्री प्र.रा.राऊत नगर विकास विभाग 
२६. | श्रीमती शु.भा.देशमाने 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रशिक्षण २०२०/प्र.क्र.३/१४-अ 


२७. श्री रा.भि.महाजन 

२८. | श्रीमती सु.मि.तेंडुलकर वित्त विभाग 

२९. श्री प्र.अ.पाटील 

३०. श्री प्र.ग.कामत 

३१. | श्रीमती स.सं.परब सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

३२.। श्रीमती अ.अ.गावडे 

३३. श्री तु.फा.बटराखाये 

३४. | श्रीमती सा.मु.नेने जलसंपदा विभाग 

३५. | श्रीमती शु.र.राणे 

३६. | श्रीमती सु.वि.भंडारे 

३७. श्री सं.कृ.भाटकर 

३८. श्री सु.वि.लोणकर 

३९. श्री सं.रा.तळगांवकर 

४०. | श्रीमती सं.सु.मोरये 

४१. | श्रीमती स्वा.शां.राणे विधी व न्याय विभाग 

४२. | श्रीमती मा.अ.सोनकुसळे 

४३. | श्रीमती र.रा.जाधव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

४४. | श्रीमती स.अ.कोलते 

४५. | श्रीमती स.जी.सबनीस ग्राम विकास विभाग 

४६. | श्रीमती श.कि.कुलकर्णी 

४७. श्री तु.शं.ठोंबरे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

४८. | श्रीमती रा.रा.वालावलकर नियोजन विभाग 

४९. श्री शे.र.इंदुलकर 

५०. | श्रीमती सु.सं.साळवी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 

५१. श्री म.ज.तांडेल विभाग 

५२. | श्रीमती रु.सु.हांदे गृहनिर्माण विभाग 

५३. श्री र.शा.पात्रे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

५४. श्री म.का.रोळके सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

५५. | श्रीमती सं.क.राणे आदिवासी विकास विभाग 

५६. | श्रीमती मु.ध.पुराडउपाध्ये पर्यावरण विभाग 

५७. | श्रीमती व.रा.सावंत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

५८.|श्री म.द.तळेकर इतर मागासवर्ग, सामजिक व 
शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त 
जाती भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 

५९. | श्रीमती स.सु.घोसाळकर मृद व जलसंधारण विभाग 

६०. | श्रीमती स्वा.अ.घाटे 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


HON 


——> MUMBAE 


